राज्यातील कृषीपंप, यंत्रमाग, वस्त्रोद्योग व औद्योगिक या 
वर्गवारीच्या ग्राहकांना वीज दरात सवलत दिल्यामुळे 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना 
द्यावयाचे अर्थसहाय्य (समायोजन) सन २०२०-२१ 


महाराष्ट्र शासन 
ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र.निधीवी-२०२०/प्र.क.३८(२)/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : १८ सप्टेंबर, २०२० 


संदर्भ :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थस-२०२/प्र. क्र. ६५/अर्थ-३, दिनांक ०४ मे, २०२० 
२) महावितरण कंपनीचे पत्र क्र. CE(COMM)/SUBSIDY/99323, दिनांक १५ जुन, २०२०. 

प्रस्तावना :- 

राज्यातील कृषीपंप, यंत्रमाग, वस्त्रोद्योग व औद्योगिक या वर्गवारीच्या ग्राहकांना शासनाच्या 
धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादितकडून वीज दरात सवलत देण्यात येते व त्याची 
प्रतिपूर्ती शासनाकडून महावितरण कंपनीस केली जाते. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीस कृषि पंप 
ग्राहकांना अर्थसहाय याकरिता वित्तीय वर्ष २०२०-२१ मध्ये मागणी क्रमांक के-६ मुख्य लेखाशिर्ष २८०१५५७२ 
या लेखाशीर्षाखाली रू.५०१९.९६९९ कोटीची अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. 


२. उपरोक्त मंजूर तरतूदीच्या अनुषंगाने संदर्भिय शासन निर्णय १ अन्वये एकंदरीत कार्यक्रमांतर्गत 
योजनांसाठी 2020-2029 मध्ये अर्थसंकल्पीय निधीच्या फक्त ३३% निधी उपलब्ध होईल या सूत्राच्या अधीन 
राहून वित्त विभागाने रू. ९६०.०० कोटी समायोजनाने महावितरण कंपनीस वितरीत करण्यास मान्यता दिली 
आहे. सन २०१८-१९ च्या चौथ्या त्रिमाहीच्या समायोजनापोटी विद्युत शुल्क व वीज विक्रीकरापोटी शासनास 
येणे असलेल्या रक्‍कम रू. १६०२.९५४९ कोटी चे समायोजन करावयाचे अद्याप बाकी आहे. (माहे जानेवारी, 
२०१९ करिता रू. ५५८.६०२१ कोटी, माहे फेब्रुवारी, २०१९ करिता रू. ५२०.४१५५ कोटी व मार्च करिता रू. 
५२३.९३७३ कोटी) सन २०१८-१९ च्या चौथ्या त्रिमाहीपोटी महावितरण कंपनीस समायोजनाने वितरीत 
करावयाच्या रू. १६०२.९५४९ कोटीपैकी आता रुपये ६४२.९५४९ कोटी विद्युत शुल्क रक्कमेचे समायोजन 
बाकी ठेऊन उपलब्ध तरतूद रू. ९६०.०० कोटी समायोजनाने महावितरण कंपनीस वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील कृषीपंप, यंत्रमाग, वस्त्रोद्योग व औद्योगिक या वर्गवारीच्या ग्राहकांना सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षात वीज दरात दिलेल्या सवलतीसाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना देय 
असलेली अनुदानाची रक्‍कम रु.९६०.०० कोटी (रुपये नऊशे साठ कोटी फक्त) रोखीने वितरीत न करता 
समायोजनाने वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. VET प्रयोजनासाठी होणारा खर्च “मागणीक्रमांक के-६, २८०१ वीज, ०५ पारेषण व वितरण, १०४, 
वीज विकास व्यवस्था राष्ट्रीय भार, (०१) वीज दरात सवलत, (०१) (०१) कृषीपंप ग्राहकांना वीजदर सवळत 
(सर्वसाधारण) (२८०१५५७२), (कार्यक्रम) ३३ अर्थसहाय्य” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन २०२०- 
२१ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवी-२०२०/प्र.क.३८(२)/ऊर्जा-३ 


३. समायोजनाने वितरीत करावयाची रक्‍कम रु.९६०.०० कोटी (रुपये नऊऱे साठ कोटी फक्त) 
महावितरण कंपनीस रोख न देता पुढे दर्शविल्याप्रमाणे महावितरण कंपनी मर्या., यांच्याकडून शासनास येणे 
असलेल्या रक्‍कमेपोटी वसूल करण्यात यावी व खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली समायोजनाव्दारे जमा 
करण्यात यावी. 


अ. क्र. तपशील रक्‍कम रुपये जमा लेखाशिर्ष 

१) वित्तीय वर्ष २०१८-१९ या वर्षातील | ८२०,२४,४२,०००/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क १०१ 
विद्युत शुल्कापोटी या आदेशान्वये वीजेचा वापर व विक्रीय यावरील कर 
समायोजित करावयाची रक्‍कम (०१ (०१) मुंबई विद्युत शुल्क 
(जाने, २०१९ ते मार्च, २०१९ अधिनियम १९५८ खालील जमा 
अंशत: १४६३.१९९१- रक्कमा (०००४३००९२) 


८२०.२४४२- ६४२.९५४९) 
२) | वित्तीय वर्ष २०१८-१९ या वर्षातील | १३९,७५,५८,०००/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क १०१ 


वीजेच्या विक्रीवरील करापोटी या वीजेचा वापर व विक्री यावरील कर 
आदेशान्वये समायोजित (०१ (०३) महाराष्ट्र विजेच्या 
करावयाची रक्‍कम (MAN, विक्रीवरीलळ कर (०००४३००८३) 
२०१९ ते मार्च, २०१९ पुर्ण) (सुधारणा) अधिनियम २००४ 

एकूण ९६०,००,००,०००/- 


४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१ मुंबई यांनी त्यांच्या अखत्यारित व 
अधिकारात वरील विवरणपत्रानुसार सदर रक्‍कम रु.९६०.०० कोटी (रुपये नऊशे साठ कोटी फक्त) चे पुस्तकी 
समायोजन करुन तसे शासनास कळवावे. 

५. सदर रक्कमेचे पुस्तकी समायोजन महालेखापाल, मुंबई यांच्या अखत्यारित व अधिकारात करण्यात 
येत असल्याने रु.९६०.०० कोटी (रुपये नऊशे साठ कोटी फक्त) रकमेचे देयक तयार करण्यात येवू नये. 

६. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना उपरोक्त समायोजनाव्दारे वितरीत करावयाची 
रक्‍कम ही वित्त विभागाने मंजूर केलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेत आहे. 

७. या लेखाशीर्षाखाली निधी वितरीत करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या देयकाच्या अनुषंगाने 
प्रमाणित करण्यात येते की, या लेखाशीर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही तसेच उपयोगिता 
प्रमाणपत्र प्रलंबित नाही. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ ११६/१४६१ 
दि.१०.०८.२०२० तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. १००/व्यय-१६, दिनांक २५.०८.२०२० 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२००९१८१४४५५३८५१० असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | 
Nanasaheb Rajaram 


Dhane 


(ना.रा.ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa: 
१) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधार कंपनी मर्यादित , 
हाँगकाँग बँक बिल्टिंग, फोर्ट, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवी-२०२०/प्र.क.३८(२)/ऊर्जा-३ 


२) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, 
वांद्रे मुंबई ४०००५१ 
) सचिव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग १३ ,वा मजला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कुलाबा, मुंबई १ 
) मा .विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद /विधानसभा, विधानभवन, मुंबई ३२ 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४०००२० 
६) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४०००२० 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
) अधिदान व लेखा अधिकारी,राळेवि/अराप, मुंबई ४००००१ 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालस, वांद्रे पूर्व , मुंबई ४०००५१ 
qo) उप सचिव (ऊर्जा-५) ,उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११) वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-१४, व्यय-१६, मंत्राळय, मुंबई-४०००३२ 
१२) मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, ३ रा मजला, प्रशासकीय 
इमारत, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर मुंबई. 
१३) निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


